महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: वैखप्र-२०२३ /प्र .क्र. ५८/ रोआ-१ 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

दिनांक: ०८ नोव्हेंबर, २०२३ 


विषय:- वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीबाबत. 


कै.श्री.विश्वनाथ शिवराम गवळी, नाईक 


संदर्भ:- अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक यांचे पत्र 
जा. क्र .साबामंना/आ.३/४७१९/२०२३, दिनांक ५.१०.२०२३ 

ज्ञापन:- 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, आदिवासी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कळवण येथे कार्यरत 
कै.श्री.विश्वनाथ शिवराम गवळी, नाईक यांना त्यांच्या गंभीर आजारावरील अत्यंत 
तातडीच्या उपचारासाठी चोपडा मेडीकेअर अँण्ड रिसर्च सेंटर प्रा.लि. कॅनडा कॉर्नर, 
(मॅग्नम हार्ट इन्स्टीटयूट) नाशिक या खाजगी रुग्णालयात दि. २४.११.२०२२ ते 
दि.१९.१२.२०२२ या कालावधीत उपचार करण्यात आले. सदर उपचाराकरीता 
रू. ८,८४,४८९/- इतक्या झालेल्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीचे देयक अधीक्षक 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
शासन निर्णय,क्र. वैखप्र-२०२२/प्र.क्र.१२०/२०१६/राकावि-२ ,दि.१७.०१.२०२३ नुसार 
रु. ५,००,०००/- वरील असल्यामुळे शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर केले आहे. 


२.  कै.श्री.विध्वनाथ शिवराम गवळी, नाईक यांचा आजार सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग, शासन निर्णय क्र.एमएजी-२००५/९/प्र.क्र.१/आरोग्य-३, दिनांक १९मार्च, 
२००५ मधील अनुक्रमांक भाग-१ मधील आकस्मिक आजारापैकी अनुक्रमांक (१) 
(प्रमस्तिक संहनी (Cerebral Vascular) वर असल्याचे जिल्हा शल्य चिकित्सक, 
जिल्हा रुग्णालय, नाशिक यांनी त्यांचे पत्र क्र. जिरुना/वैद्यकिय प्रतीपुर्ती 
/38898/2023, दिनांक २८.०८.२०२३ अन्वये प्रमाणित केले आहे. 


३. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन Foo  क्र.एमएजी- 
२००५/९/प्र.क्र.१/आरोग्य-३ ,दिनांक १९.०३.२००५ व सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
क्र. वैखप्र-२०२२/प्र.क्र.३५/राकावि-२, दि. १९.०७.२०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयानुसार ना देय बाबी वगळून तसेच सार्वजनिक आरोग्य सेवा आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य यांचे क्र .संआसे/कक्ष८ब/टे.१/वैखप्र/वाजवी समिती/२७९- 
३३२/२०२३, दिनांक १३/०२/२०२३ रोजीच्या पत्रानुसार दिलेल्या मार्गदर्शक 
सूचनेनुसार कै.श्री.विश्वनाथ शिवराम गवळी, नाईक यांच्या उपचाराकरिता दि. 
२४.११.२०२२ ते दि. १९.१२.२०२२ या कालावधीत खर्च केलेल्या रकमेपैकी त्यांना 
पुढीलप्रमाणे वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय ठरते. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः वैखप्र-२०२३/ प्र. क्र. ५८/ रोआ-१ 


अ. तपशील फॉम 0 नुसार | सार्वजनिक | एकूण देय रक्‍कम 
क्र सादर केलेली | आरोग्य सेवा 
रक्‍कम आयुक्तालय 
यांनी सूचित 
केलेली 
रक्‍कम 
भाग-ओ) 
I Consultancy Visit | ८७,९८४.२५/- | 3,400/- ३७,५००/- 
Charges (वजाती (५०० > ७५ 
रुग्णालयाने दिलेली सूट visits) 
वगळून) 
(एकूण ७५ व्हिजिट) 
2 | Ventilator Charges 43,898.02/- | 49,000/- 44,000/- 
(3400 x १७ days = 
५९५००-५५८५.९८ 
(रुग्णालयाने दिलेली सूट) 
3 | Oxygen Charges 84308 /- 92,400/- 92,400/- 
(२००० x 24 days = (५०० x २५ 
५००००-४६९४ days = 
(रुग्णालयाने दिलेली सूट) १२५००) 
एकूण (भाग अ) | १,८७,२०४.२७/- १,०१,०००/- 
भाग (ब) औषधोपचारावरील खर्च 
। RMO CHARGES | १०,६०१.६०/- ५,९१,२६८.५६/ 
(Regimental Medical (-) ना देय रक्‍कम 
Officer) 49,234/- 
(28.99.2022 TO 
98.92.2022) रु.५,३४,०३३.५६/- 
(४५० X २६ Days= रु. ५,३४,०३३.५६/- 
११७०० वजाती च्या ९०% म्हणजेच 
रुग्णालयाने दिलेली सूट रु. ४,८०,६३०.२०/- 
रु. १०९८.४०/-वगळून) पुर्णांकांत रक्‍कम 
4 | Nursing charges 90,§09.§0/- J रु. ४,८०,६३०/- 
(२४.११.२०२२ TO 
98.92.2022) 


(४५० X २६ DAYS= 
११७०० 
वजाती 
दिलेली 


रुग्णालयाने 
सूट रु. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः वैखप्र-२०२३/ प्र. क्र. ५८/ रोआ-१ 


१०९८.४०/- वगळून) 


Cardiology Medical 
Investigation 


92,.924/- 


CT Scan IPD Income 


charges 


2G, 304/- 


Digital X Ray & 
Imaging 


(9,400/- 


Hospital Management 
Charges (वजाती 
रुग्णालयाने दिलेली सूट) 


२१,९२८.२२/- 


धं 


Medical Management 
Charges 


8302 .38/- 


ol 


Pathology 
Investigation Charges 


८७,८५४.००/- 


Physiotherapy 
Charges 
(वजाती रुग्णालयाने 
दिलेली सूट वगळून) 


१०,४२०.३८/- 


१३ 


Procedure Charges 
(वजाती रुग्णालयाने 
दिलेली सूट) 


१४,०४४.८६/- 


| 


Surgical 
Management 
(वजाती रुग्णालयाने 
दिलेली सूट) 


१,२५,९५०.६८/- 


ay 


Lab Investigation 
Charges (Outside 
Hospital) 


39,840/- 


१६ 


Medicines 


2,24,00§/- 


एकूण 


५,९३,८०५.६८/- 


(-) ना देय बाबी 
(Registration Fee & 
BMW Charges) 
included in Medical 
Management Charges 


(-) 2,930.92 


एकूण (भाग ब) 


५,९१,२६८.५६/ 


४,८०,६३०/- 


भाग (क) (वास्तव्याचा खच) 


| 


ICU BED CHARGES 

(8400 X २६ DAYS= 
११७०००) वजाती 
रुग्णालयाने दिलेली सूट 
रु. १०९८३.४०/-वगळून) 


१,०६,०१६.०५ 


५२,०००/- 
(२००० x 
२६ days) 


५२,०००/- 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः वैखप्र-२०२३/ प्र. क्र. ५८/ रोआ-१ 


एकूण भाग (क) | १,०६,०१६.०५/- ५२,०००/- 
एकूण भाग (अ) १,८७,२०४.२७/- १,०१,०००/- 
एकूण भाग (बो ५,९१,२६८.५६/- ४,८०,६३०/- 
एकूण भाग (क) १,०६,०१६.०५/- ५२,०००/- 
एकूण (भाग B+ भाग ब | ८,८४,४८८.८८/- ६,३३,६३०/- 
+ भाग क) 
एकूण प्रतिपुतीची रक्कम | ८,८४,४८९/- ६,३३,६३०/- 
(पुर्णांकात रक्‍कम रु.) 


४. वरीलप्रमाणे परिगणना विचारात घेऊन hs fase शिवराम गवळी, 
नाईक यांना एकूण रू.६,३३,६३०/- (रुपये सहा लाख तेहत्तीस हजार सहाशे तीस 
फक्त) वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची रक्‍कम मंजूर करण्यात येत आहे. 


५. सदर प्रमाणे अनुज्ञेय ठरविण्यात आलेली वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्तीची 
रक्कम पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहील. 


अ) मंजूर करण्यात आलेल्या प्रतिपूर्तीची रक्‍कम ही सर्व नियम,आदेशातील इतर 
सर्व तरतूदींच्या अधीन राहिल. 


बो वरीलप्रमाणे प्रतिपूर्तीची परिगणना करण्यात आली असली तरी, महाराष्ट्र 
राज्यसेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ मधील नियम क्र. ३ (आठ), ११ 
(१ व (२) मधील तरतूदीनुसार अंतिम रक्‍कम अदा करण्यापूर्वी पुन्हा एकदा 
देयकातील अनुज्ञेय नसलेल्या बाबींची फेरतपासणी करुन अनुज्ञेय नसलेला 
खर्च वगळण्याची दक्षता अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
नाशिक यांनी घ्यावी. 


क) सदरचा खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. सदर ज्ञापन शासन निर्णय ,सार्वजनिक आरोग्य विभाग ,क्र. एमएजी- 
२००५/९/प्र. क्र .१/ आरोग्य-३, दिनांक १९ मार्च,२००५ व शासन निर्णय, क्र. वैखप्र- 
२०२२/प्र.क्र.१२०/२०१६/राकावि-२, दि.१७.०१.२०२३ अन्वये प्रशासकीय 
विभागप्रमुख यांना करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार तसेच सार्वजनिक आरोग्य 
सेवा आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य यांचे क्र .संआसे/कक्ष८ब/टे.१/वैखप्र /वाजवी 
समिती /२७९-३३२/२०२३, दिनांक १३/०२/२०२३ रोजीच्या पत्रात दिलेल्या 
मार्गदर्शक सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः वैखप्र-२०२३/ प्र. क्र. ५८/ रोआ-१ 


७, सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. 
२०२३११०८१४३१५९४७१८ असा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ANANDA SHIVAJI NIMBALKAR 
A N A N D A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
सोबत वैद्यकीय देयक ou=PUBLIC WORKS DEPARTMENT, 
सो बत: मूळ वैद्यकीय देयक 2.5.4.20=bd8b8d40b9fcd5b18aaaef1d1760b7112f 
S H IV AJ | 7fbabce1279c5ea681b9a1193cb544, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=03860AF74163AFB28DF97DAA322 


9C54F81BFC64ECECSOCAABAD97C7C8AEDB890, 
N | M BA | KA R cn=ANANDA SHIVAJI NIMBALKAR 


Date: 2023.11.08 14:32:35 +05'30' 


(आ.शि. निंबाळकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक 
(सोबत- कै.श्री.विश्वनाथ शिवराम गवळी, नाईक यांचे मूळ वैद्यकीय देयक) 
प्रत अग्रेषित: 


१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई 

२. महालेखापरीक्षा,महाराष्ट्र-१/२,मुंबई 

३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, नाशिक 

४. श्रीमती मिराबाई विश्वनाथ गवळी, मु.मळगांव, पो.पिंपळे, ता.कळवण, जि.नाशिक 
(अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक यांचे मार्फत) 

५.निवडनस्ती रोजंदारी आस्थापना-१ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


